RNINo. MAHBIL/ 2012/ 44835 
www. dgps . maharashtra. gov.in 


ve 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६ , अंक - १८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे ४ - १० , २०१७ / वैशाख १४ - २० , शके १९३९ 


[ पृष्ठे ३१ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


विभागीय आयुक्त यांजकडून 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 
जिल्हा नाशिक 

क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/१६५८७/ एसआर- ७/ ३४४५४ / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक, तालुका दिंडोरी येथील तिल्होळी ग्रामपंचायतीतील तिल्होळीपाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १० डिसेंबर २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

__ आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१५ रोजी तिल्होळी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या तिल्होळीपाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 

त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 
सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 

जिल्हा नाशिक, तालुका दिंडोरी, गाव तिल्होळीपाडा (तिल्होळी) 
अ. क्र . हद्दींचा तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


० 


गट नंबर १३५ पैकी क्षेत्र 


ocww० 


पूर्व : गावठाण जिल्हा परिषद शाळा 
पश्चिम : गट नंबर १३९ - अ , १३९ - ब 
दक्षिण : गट नंबर २०२/ २ 
उत्तर : गट नंबर ७४ / १, ७४/ २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ४ - १० , २०१७ / वैशाख १४ - २० , शके १९३९ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

एकनाथ डवले, 

विभागीय आयुक्त , 

नाशिक विभाग , नाशिक . 
नाशिक, १७ एप्रिल २०१७. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 
जिल्हा नाशिक 

क्रमांक मशा/ कार्या -२/ ५/ १६५८८/ एसआर-६/३४४५१/ २०१७ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक , तालुका दिंडोरी येथील नाळेगाव ग्रामपंचायतीतील नाळेगावपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १५ डिसेंबर २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक १८ मार्च २०१५ रोजी नाळेगाव ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या नाळेगावपाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 

त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 
सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 

जिल्हा नाशिक , तालुका दिंडोरी, गाव नाळेगावपाडा (नाळेगाव ) 
अ . क्र . हद्दींचा तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


० 


० 


w 


w 


पूर्व : गट नंबर ५१७, ५१८ , ५२० 

गट नंबर ३१२, ३१३ 
पश्चिम : गट नंबर ३२३ 
दक्षिण : गट नंबर ३१५ , ३१६ 

उत्तर : गट नंबर ४९६, ४९७ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


_ 
_ 
_ 
oc 


एकनाथ डवले, 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , १७ एप्रिल २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ४ - १० , २०१७ / वैशाख १४ - २० , शके १९३९ 


३ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
___ करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या - २/५ / १६५८९ / एसआर-५ / ३४४४९ / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/वस्त्यांचा समूह/ वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक, तालुका दिंडोरी येथील अंबानेर ग्रामपंचायतीतील राजपाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २० नोव्हेंबर २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक ३१ मार्च २०१५ रोजी अंबानेर ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या राजपाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक, तालुका दिंडोरी, गाव राजपाडा ( अंबानेर ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


० 


० 


गट नंबर २३१ 


w 


पूर्व : गट नंबर २१९ 
पश्चिम : गट नंबर २३२/ १ 
दक्षिण : गट नंबर २२९ , २३० 
उत्तर : गट नंबर २१७ 


w 


___oc 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त, 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , १७ एप्रिल २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ४ - १० , २०१७ / वैशाख १४ - २० , शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/१६५९० / एसआर-८/ ३४४४७/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/वस्त्यांचा समूह / वाडी /वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक, तालुका दिंडोरी येथील चाचडगाव ग्रामपंचायतीतील वाघाड वस्ती पाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह 
यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १६ डिसेंबर २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१५ रोजी चाचडगाव ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या वाघाड वस्ती पाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


___ त्याअर्थी, मी, एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका दिंडोरी , गाव वाघाड वस्ती ( चाचडगाव ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


सन्? 


पूर्व : गट नंबर १३६ 

गट नंबर १३५ पैकी क्षेत्र 
पश्चिम : गट नंबर १३१ 
दक्षिण : गट नंबर ३०२ 

उत्तर : गट नंबर १३४, १४० 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक, १७ एप्रिल २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ४ - १० , २०१७ / वैशाख १४ - २० , शके १९३९ 


५ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 
___ करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या - २/५ / १६७९१/ एसआर-९ /३४६८७/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/वस्त्यांचा समूह / वाडी /वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक, तालुका दिंडोरी येथील उमराळे बु || ग्रामपंचायतीतील बेंडकाई वस्ती पाडा/ पाड्यांचा समूह /वस्ती/वस्त्यांचा 
समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १५ डिसेंबर 
२०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१५ रोजी उमराळे बु । । 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या बेंडकाई वस्ती पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका दिंडोरी, गाव बेंडकाई वस्ती ( उमराळे बु । ।) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


सन्? 


पूर्व : गट नंबर ४११, ४१२ 

गट नंबर ४०८ पैकी क्षेत्र 
पश्चिम : गट नंबर ४०७, ४१४ 
दक्षिण : गट नंबर ४०२ 

उत्तर : गट नंबर ४०१ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक, १९ एप्रिल २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ४ - १० , २०१७ / वैशाख १४ - २० , शके १९३९ 


wr 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

___ करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 
जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/ १६७९२/ एसआर- १० / ३४६८६/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती /वस्त्यांचा समूह / वाडी /वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक, तालुका दिंडोरी येथील उमराळे बु ।। ग्रामपंचायतीतील भोयेवाडी पाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती /वस्त्यांचा समूह 
यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १५ डिसेंबर २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

__ आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक १८ मार्च २०१५ रोजी उमराळे बु | | ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या भोयेवाडी पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


___ त्याअर्थी, मी, एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक, तालुका दिंडोरी, गाव भोयेवाडी ( उमराळे बु ।। ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


सन्? 


पूर्व : गट नंबर ३७७, ३७८ , ३६० 

गट नंबर ३७६ 
पश्चिम : गट नंबर ३७२, ३७३, ३७५ 
दक्षिण : गट नंबर ३६८ , ३७५ 

उत्तर : गट नंबर ३७९ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक, १९ एप्रिल २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ४ - १० , २०१७ / वैशाख १४ - २० , शके १९३९ 


७ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

__ करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 
जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/ १६७९३/ एसआर- ११/ ३४६८५/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती /वस्त्यांचा समूह / वाडी /वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक, तालुका दिंडोरी येथील उमराळे बु| | ग्रामपंचायतीतील पवारवाडी पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह 
यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १५ डिसेंबर २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

__ आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१५ रोजी उमराळे बु। । 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पवारवाडी पाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक, तालुका दिंडोरी, गाव पवारवाडी ( उमराळे बु | | ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


सन्? 


पूर्व : गट नंबर ७९ , ८० 

गट नंबर ७८ 
पश्चिम : गट नंबर ७७ 
दक्षिण : गट नंबर ७७ 

उत्तर : गट नंबर ८३ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक, १९ एप्रिल २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ४ - १० , २०१७ / वैशाख १४ - २० , शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/ १६७९५/ एसआर- १२/ ३४६८४/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती /वस्त्यांचा समूह / वाडी /वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक, तालुका दिंडोरी येथील कोचरगाव ग्रामपंचायतीतील वाघदरा पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १५ डिसेंबर २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी कोचरगाव ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या वाघदरा पाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 

__ त्याअर्थी, मी, एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 
सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 

जिल्हा नाशिक , तालुका दिंडोरी , गाव वाघदरापाडा ( कोचरगाव ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


o 


o 


e 


eu 


oc 


पूर्व : गट नंबर ४६५ 

गट नंबर ४८८ 
पश्चिम : गट नंबर ४८८ 
दक्षिण : गट नंबर ४६२ 

उत्तर : गट नंबर ४८९ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक, १९ एप्रिल २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ४ - १० , २०१७ / वैशाख १४ - २० , शके १९३९ 


९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/ १६७९६/ एसआर- १३/ ३४६८३/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती /वस्त्यांचा समूह / वाडी /वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
___ आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक, तालुका दिंडोरी येथील फोफळवाडे ग्रामपंचायतीतील सूर्यगडपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १९ डिसेंबर २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी फोफळवाडे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या सूर्यगडपाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


__ त्याअर्थी, मी, एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 
सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 

जिल्हा नाशिक , तालुका दिंडोरी, गाव सूर्यगडपाडा ( फोफळवाडे) 
अ . क्र . हद्दींचा तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


सन्? 


पूर्व : गट नंबर ८६, ८७ 

गावठाण क्षेत्र 
पश्चिम : गट नंबर १०९ , ११० 
दक्षिण : गट नंबर १०६, ९९ - क 

उत्तर : गट नंबर ८३-ब , ११२ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक, १९ एप्रिल २०१७. 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ४ - १० , २०१७ / वैशाख १४ - २० , शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

___ करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 
जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/ १६७९७/ एसआर- १४/३४६०९ / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/वस्त्यांचा समूह / वाडी /वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक, तालुका दिंडोरी येथील रवळगाव ग्रामपंचायतीतील खोटयाचीवाडी पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह 
यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१५ रोजी रवळगाव ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या खोटऱ्याचीवाडी पाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


___ त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका दिंडोरी, गाव खोटऱ्याचीवाडी (रवळगाव ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


o 


o 


e 


eu 


oc 


पूर्व : गट नंबर १७१ 

गावठाण क्षेत्र 
पश्चिम : गट नंबर १८९ 
दक्षिण : गट नंबर १७० 

उत्तर : गट नंबर १७६ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक, १९ एप्रिल २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ४ - १० , २०१७ / वैशाख १४ - २० , शके १९३९ 


११ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

__ करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 
जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/ १६७९८/ एसआर-१५/ ३४६८९ / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक, तालुका दिंडोरी येथील रवळगाव ग्रामपंचायतीतील गयाचीवाडी पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह 
यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१५ रोजी रवळगाव ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या गयाचीवाडी पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 

__ त्याअर्थी, मी, एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 
सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 

जिल्हा नाशिक , तालुका दिंडोरी, गाव गयाचीवाडी (रवळगाव ) 
अ . क्र . हद्दींचा तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


सन्? 


पूर्व : गट नंबर १९६- ब / १ 

गावठाण क्षेत्र 
पश्चिम : गट नंबर २२३ 
दक्षिण : गट नंबर १९७ 

उत्तर : गट नंबर १८४ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक, १९ एप्रिल २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे४ - १० , २०१७ / वैशाख १४ - २० , शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/१६५९३/ एसआर- १२/ ३४४६३ /२०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह/ वाडी /वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, देवळीपाडा ग्रामपंचायतीतील उमराफळीपाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ एप्रिल २०१६ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार उपविभाग, नंदुरबार यांनी यासंदर्भात दिनांक २८ जून २०१६ रोजी देवळीपाडा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या उमराफळीपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर , गाव उमराफळीपाडा ( देवळीपाडा ) 


अ. क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


० 


० 


पूर्व : देवळीपाडा-निमदर्डा रस्ता 
दक्षिण : देवळीपाडा - विसरवाडी रस्ता 
पश्चिम : चितवी ग्रामपंचायत हद्द 
उत्तर : नदी 


पूर्व : देवळीपाडा -निमदर्डा रस्ता 
दक्षिण : देवळीपाडा - विसरवाडी रस्ता 
पश्चिम : चितवी ग्रामपंचायत हद्द 
उत्तर : नदी 


w 


c 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक. 


नाशिक, १७ एप्रिल २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ४ - १० , २०१७ / वैशाख १४ - २० , शके १९३९ 


१३ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/१६५९४/ एसआर-१५/ ३४४७० /२०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह/ वाडी /वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


___ आणि ज्याअर्थी, देवळीपाडा ग्रामपंचायतीतील हरमाळपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती /वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ एप्रिल २०१६ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार उपविभाग , नंदुरबार यांनी यासंदर्भात दिनांक २८ जून २०१६ रोजी देवळीपाडा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या हरणमाळपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर , गाव हरणमाळपाडा ( देवळीपाडा) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ. क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


० 


० 


। 


पूर्व : खडकी- देवळीपाडा रस्ता 
दक्षिण : देवळीपाडा- चितवी रस्ता 
पश्चिम : टकलीपाडा शिवार 
उत्तर : खडकी शिवार 


पूर्व : खडकी- देवळीपाडा रस्ता 
दक्षिण : देवळीपाडा - चितवी रस्ता 
पश्चिम : टकलीपाडा शिवार 
उत्तर : खडकी शिवार 


w 


c 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक. 


नाशिक, १७ एप्रिल २०१७. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ४ - १० , २०१७ / वैशाख १४ - २०, शके १९३९ 


महारा 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/१६५९५/ एसआर-१४/ ३४४७२ /२०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह/ वाडी /वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, देवळीपाडा ग्रामपंचायतीतील केशवफळीपाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १६ एप्रिल २०१६ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार उपविभाग, नंदुरबार यांनी यासंदर्भात दिनांक २८ जून २०१६ रोजी देवळीपाडा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या केशवफळीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर , गाव केशवफळीपाडा ( देवळीपाडा ) 


अ. क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


० 


० 


पूर्व : देवळीपाडा-निमदर्डा रस्ता 
दक्षिण : निमदर्डा ग्रामपंचायत हद्द 
पश्चिम : चांदणझिरीपाडा 
उत्तर : देवळीपाडा ग्रामपंचायत हद्द 


पूर्व : देवळीपाडा -निमदर्डा रस्ता 
दक्षिण : निमदर्डा ग्रामपंचायत हद्द 
पश्चिम : चांदणझिरीपाडा 
उत्तर : देवळीपाडा ग्रामपंचायत हद्द 


w 


c 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक. 


नाशिक, १७ एप्रिल २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ४ - १० , २०१७ / वैशाख १४ - २० , शके १९३९ 


१५ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

___ करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/१६५९९/ एसआर-१३/ ३४४७५ /२०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह/ वाडी /वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


__ आणि ज्याअर्थी, हळदाणी ग्रामपंचायतीतील डोसाफळीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २६ जानेवारी २०१६ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार उपविभाग, नंदुरबार यांनी यासंदर्भात दिनांक २८ जून २०१६ रोजी हळदाणी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या डोसाफळीपाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर , गाव डोसाफळीपाडा (हळदाणी ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


० 


। 


cww० 


पूर्व : दापूर रस्ता 
दक्षिण : गताडी शीव 
पश्चिम : पाटीची शीव 
उत्तर : शेती 


पूर्व : दापूर रस्ता 
दक्षिण : गताडी शीव 
पश्चिम : पाटीची शीव 
उत्तर : शेती 


४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक. 


नाशिक, १७ एप्रिल २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे४ - १० , २०१७ / वैशाख १४ - २० , शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

___ करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक मशा /कार्या-२/५ /१६८०२ /एसआर -८ / ३४६०८ / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह/ वाडी /वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


___ आणि ज्याअर्थी, मोगराणी ग्रामपंचायतीतील बर्डीपाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ३० एप्रिल २०१६ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार उपविभाग, नंदुरबार यांनी यासंदर्भात दिनांक २६ जुलै २०१६ रोजी मोगराणी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या बर्डीपाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी,नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर , गाव बर्डीपाडा (मोगराणी) 


अ. क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


० 


ccww० 


पूर्व : शितलपाडा रस्ता 
दक्षिण : शितलपाडा ते मोगराणी रस्ता 
पश्चिम : बावडी नाला 
उत्तर : बिजगाव ते खांदेपाडा रस्ता 


पूर्व : शितलपाडा रस्ता 
दक्षिण : शितलपाडा ते मोगराणी रस्ता 
पश्चिम : बावडी नाला 
उत्तर : बिजगाव ते खांदेपाडा रस्ता 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक, १९ एप्रिल २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ४ - १० , २०१७ / वैशाख १४ - २० , शके १९३९ 


१७ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

___ करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/१६८०४ / एसआर- ११ /३४६०७/२०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह/ वाडी /वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


__ आणि ज्याअर्थी, चितवी ग्रामपंचायतीतील आडसापाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २७ एप्रिल २०१६ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी,नंदुरबार उपविभाग, नंदुरबार यांनी यासंदर्भात दिनांक २८ जून २०१६ रोजी चितवी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या आडसापाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर , गाव आडसापाडा (चितवी) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


० 


० 


पूर्व : देवळीपाडा ग्रामपंचायत हद्द 
दक्षिण : तिळासार ग्रामपंचायत हद्द 
पश्चिम : बंधारपाडा ग्रामपंचायत हद्द 
उत्तर : नाला 


पूर्व : देवळीपाडा ग्रामपंचायत हद्द 
दक्षिण : तिळासार ग्रामपंचायत हद्द 
पश्चिम : बंधारपाडा ग्रामपंचायत हद्द 
उत्तर : नाला 


w 


४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक. 


नाशिक, १९ एप्रिल २०१७. 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे४ - १० , २०१७ / वैशाख १४ - २० , शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

___ करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/१६८०७/ एसआर- १०/ ३४६०६ /२०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह/ वाडी /वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


___ आणि ज्याअर्थी, देवळीपाडा ग्रामपंचायतीतील पांढरफळीपाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १६ एप्रिल २०१६ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार उपविभाग, नंदुरबार यांनी यासंदर्भात दिनांक २८ जून २०१६ रोजी देवळीपाडा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पांढरफळीपाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर , गाव पांढरफळीपाडा ( देवळीपाडा ) 


अ. क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


० 


० 


पूर्व : वागदी ग्रामपंचायत हद्द 
दक्षिण : पाटीलफळी हद्द 
पश्चिम : देवळीपाडा-निमदर्डा रस्ता 
उत्तर : देवळीपाडा ग्रामपंचायत हद्द 


पूर्व : वागदी ग्रामपंचायत हद्द 
दक्षिण : पाटीलफळी हद्द 
पश्चिम : देवळीपाडा - निमदर्डा रस्ता 
उत्तर : देवळीपाडा ग्रामपंचायत हद्द 


w 


c 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक. 


नाशिक, १९ एप्रिल २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ४ - १० , २०१७ / वैशाख १४ - २० , शके १९३९ 


१९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

___ करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/५/ १६८०९ /एसआर -९/ ३४६०५/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह/ वाडी /वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


___ आणि ज्याअर्थी, सावरट ग्रामपंचायतीतील चौकीपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २७ एप्रिल २०१६ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार उपविभाग, नंदुरबार यांनी यासंदर्भात दिनांक २६ जुलै २०१६ रोजी सावरट ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या चौकीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी,नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर , गाव चौकीपाडा ( सावरट ) 


अ. क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


० 


ccww० 


पूर्व : रेल्वे लाईन 
दक्षिण : कालापाणी नाला 
पश्चिम : नवे सावरट शिवार 
उत्तर : वावडी शिवार 


पूर्व : रेल्वे लाईन 
दक्षिण : कालापाणी नाला 
पश्चिम : नवे सावरट शिवार 


उत्तर : वावडी शिवार 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त, 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक, १९ एप्रिल २०१७ . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ४ - १० , २०१७ / वैशाख १४ - २० , शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

___ करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/१६६०१/ एसआर-१६/ ३४४७६ /२०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह/ वाडी /वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, खानापूर ग्रामपंचायतीतील खांबचौदरपाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २७ एप्रिल २०१६ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार उपविभाग, नंदुरबार यांनी यासंदर्भात दिनांक २७ जून २०१६ रोजी खानापूर ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या खांबचौदरपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर , गाव खांबचौदरपाडा ( खानापूर ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


० 


४ 


cww० 


पूर्व : सर्व्हे नंबर ३१ 
दक्षिण : खामी नदी, फॉरेस्ट 
पश्चिम : सर्व्हे नंबर ३ 
उत्तर : हायवे नंबर ६ 


पूर्व : सर्व्हेनंबर ३१ 
दक्षिण : खामी नदी, फॉरेस्ट 
पश्चिम : सर्व्हे नंबर ३ 
उत्तर : हायवे नंबर ६ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक. 


नाशिक, १७ एप्रिल २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ४ - १० , २०१७ / वैशाख १४ - २०, शके १९३९ 


२१ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


घोषणापत्र 


. 


क्रमांक प/ कक्ष- ४/१/ पुनर्वसन/ कावि / सीआर- १६९/ २०१७. - धुळे जिल्ह्यातील २ x ६६० मे. वॅ . औष्णिक विद्युत प्रकल्प, दोंडाईचा, तालुका 
शिंदखेडा , जिल्हा धुळे या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र प्रकल्प विस्थापित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ चे कलम ११ (१) अन्वये खालीलप्रमाणे 
अधिसूचना महसूल व वन विभाग यांचेकडील विमाका/ नाशिक / जाहि /८४४ / २०१३ , दिनांक ३१ जानेवारी २०१३ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध 
झाली असून त्यांचे तारखेपासून त्यांचे अधिनियमाचे कलम १२ अन्वये संबंधित खालील गावातील शेतजमिनींचे कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरण करण्याबाबत 
निर्बंध लागू आहेत. 


अ . क्र . 


प्रकल्पाचेनाव 


बाधित गावे 


तालुका 


लाभक्षेत्रातील गावे 


तालुका 


३ 


६ 


शिंदखेडा 


शिंदखेडा 


२x६६० मे . वॅ . औष्णिक 
विद्युत प्रकल्प, दोंडाईचा , 
तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे. 


विखरण ( देवाचे) 
मेथी 


उपरोक्त बाधित व लाभक्षेत्राचे गावातील जमिनींना महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ च्या तरतुदी लागू असल्याने 
सदर कायद्यान्वये कलम १२ मध्ये उल्लेखलेले निबंध जिल्हाधिकारी यांना उठविण्याबाबत घोषणा करेपर्यंत अस्तित्वात आहेत . 


LAT 


२ x ६६० मे. वॅ . औष्णिक विद्युत प्रकल्प , दोंडाईचा, तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पाचे 
विस्थापितासाठी बाधित क्षेत्रातील जमीन संपादित करावयाचे क्षेत्र (१ ) मौजे मेथी शिवारातील क्षेत्र ३७ हेक्टर ७१ आर, (२) मौजे विखरण शिवारातील 
क्षेत्र ६३ हेक्टर २२ आर, ( ३) मौजे विखरण शिवारातील क्षेत्र ९८ हेक्टर ३४ आर संपादित झाल्याने त्यावरील उर्वरित क्षेत्रास सदर प्रकल्पांतर्गत 
बाधित क्षेत्रात येणाऱ्या गावांना महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ चे कलम १२ अन्वये लागू केलेले शेतजमिनींचे हस्तांतरणावरील 
निबंध उठविणेबाबत कार्यकारी अभियंता ( स्था . ) स्था . बा. वि . महानिर्मिती, दीपनगर, भुसावळ यांचेकडील पत्र का . अ. ( स्था .)/ स्था . बां . वि ./ भुसावळ/ ता / 
नं . ०००४५, दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१७ अन्वये (१) मौजे मेथी शिवारातील गट नंबर ११८ , १२० / १, १२१/ १- ब, १२१ / २, १२५ / १, १२५ / २, १२५ / ४, 
१२५/ ५, १३८ / २, १६७/ २, १७२/ १ - अ, १७२/ १- ब, १७३/ १ , १७३/ ३ , १७३/ ४, १७६/ १ - अ/ १ , १७६ /१ - अ/ २ , १७६ / १ - २, १७६/ २- १, १७६/ २- २, 
१७९ / २, १८४ तसेच. ( २) मौजे विखरण ( देवाचे) (७/ २००९) शिवारातील गट नंबर २६७, २६९ / २ , २७१ /१, २७१ /२ , २८३, २८५/२-१ , २८६/ २ , 
२८६/ ४, २८८/ २-ब , २८८/ ३- अ , २८८/ ३-ब , २९०/ ३ , २९१/ २- अ, २९१/ २- ब, २९३/ ३, २९५/ २- ब/ १ , २९५/ २ -ब/ २, २९७/१ , २९७/ २ , २९७/ ३, 
२९७/ ४, २९८ , २९९ , ३००/ १- अ, ३०१, ३०२ /१, ३०२/ २, ३०२ / ३, ३०९/ १- अ , ३१० , ३१२ /२ , ३१६/१ , ३१६/ २, ३२२/१ - अ , ३२२ /१- ब , 
३२२ / २ - अ, ३२२/ २- ब, ३२७/ १- अ/१ , ३२७ / १- ब / अ , ३२७/ २ , ३२७/ १- अ/ २, ३२७/ १- अ / ३, ३२७/ १ -ब/ २, ( ३) मौजे विखरण ( देवाचे) (५ / २०११ ) 
शिवारातील गट नंबर २२१/ १, २२१/ २, २२२, २२३, २२, २२५, २२७/ १, २२७/ २ , २२७/ ३, २२८ , २२९ , २३० , २३३/ २ , २३७ / २- अ , २३७/ २- ब , 
२३७/ २- इ, २३८/ १ , २३८ / २ , २३८/ ३, २३८ / ४ , २३८/ ६- अ , २३८/ ६ - ब , २३८ / ७, २३९ / १- १ , २३९/ १ -२, २३९ / ३, २३९ / ४ , २३९ / ५, २४० / १ , 
२४०/ २ - अ, २४०/ २- ब/ २, २४३/ १ - अ/ १, २४३/ १- अ/ २, २४३ / १ - अ/ ३, २४३/ १- अ/ ४, २४३/ १- ब , २४३/ १ , २४३/२ , २४५/१ , २४५/ २, २४६, २४८ / 
५ , २४८ / १ पै., २४९ , २५० / २ , २५२, २५४, २५६, २५८/ १, २६३/ १, २६३/ ५ , ३३०/ १, ३३०/ २, ३३२/ १, ३३२/ २ , ३३४/ २ , ३३६, ३३७, ३३८ / १ , 
३३८/ २, ३३८/ ३, ३३८/ ४, ३३८/ ५, ३३९ , ३४० / २ , ३४१, ३४२ / १, ३४२/२, ३४३, ३४४, ३४५, २७० / १, २७० / २ हे गट वगळून उर्वरित मौजे मेथी 
विखरण ( देवाचे) या गावांचे शासन महसूल व वन विभागाचे परिपत्रक दिनांक २० ऑगस्ट २००८ व महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन 
अधिनियम , १९९९ च्या अनुषंगाने या घोषणेद्वारे दिनांक ३१ मार्च २०१७ पासून निबंध उठविण्यात येत आहेत. मात्र इतर प्रचलित कायद्याचे व इतर 
प्रकल्पांचेनिबंध कायम राहतील . 


दिलीप पांढरपट्टे , 
जिल्हाधिकारी, धुळे . 


धुळे , ३१ मार्च २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ४ - १० , २०१७ / वैशाख १४ - २० , शके १९३९ 


संपादन अधिनियमाच्या कलम ४ प्रमाणे सदर प्रकरणी सामाजिक 
परिणाम निर्धारण अभ्यास करण्यात आलेला आहे . 

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), मध्यम पाटबंधारे 
प्रकल्प, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 
___ ज्यासाठी जमिनी संपादन करावयाच्या आहेत ते प्रयोजन. - मौजे 
लामकानी , बेहेड व रामी , तालुका शिंदखेडा , उजवा मुख्य कालवा , 
सांडवा क्रमांक ४२६० ते १०२०० साठी पुरवणी प्रस्ताव. 

परिशिष्ट - १ 

जमिनींचा तपशील 

जिल्हा धुळे, तालुका शिंदखेडा 
गट नंबर 

संपादन करावयाचे क्षेत्र 


ला . ला . 


पो . ख . 


हे . आर 


मौजे लामकानी 


३५२ 


० १४ 


०० 


उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) यांजकडून 
जिल्हा धुळे 

क्रमांक भूसंपादन/ कावि / एसआर-०६/ २०१६ . - ज्याअर्थी, 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प , धुळे यांना 
असे वाटते की , यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये ज्यांचा तपशील नमूद 
करण्यात आला आहे अशा जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त 
जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) उक्त अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट 
करण्यात आलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यक आहेत किंवा 
आवश्यक असण्याचा संभव आहे ; 

त्याअर्थी, आता, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( यापुढे ज्याचा निर्देश “ संपादन अधिनियम ” असा करण्यात आला 
आहे ) हा महाराष्ट्र राज्यात प्रयुक्त असताना त्याच्या कलम ११ (१ ) 
च्या उपबंधान्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त 
जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत किंवा 
असण्याचा संभव आहे ; 

उक्त जमिनींमध्ये हितसंबंध असणाऱ्या सर्व व्यक्तींना याद्वारे अशी 
ताकीद देण्यात येते की , उक्त संपादनाच्या प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनींवर नेमण्यात आलेल्या कोणत्याही भूमापकांच्या किंवा अन्य 
व्यक्तींच्या कामात त्यांनी अडथळा किंवा व्यत्यय आणू नये. ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेनंतर जिल्हाधिकारी यांची मंजुरी 
न मिळवता विक्री / भाडेपट्टा / गहाण / अभिहस्तांतरण / देवाण - घेवाण 
याद्वारे किंवा अन्य प्रकारे उक्त जमिनींची विल्हेवाट लावण्यासंबंधात 
करण्यात आलेले कोणतेही करार किंवा त्यासंबंधात करण्यात आलेला 
कोणताही खर्चकिंवा सुधारणा संपादन जमिनीच्या अंतिमरित्या संपादन 
करण्यात येईल अशा भागासाठी भरपाई निश्चित करणारा अधिकारी 
संपादन अधिनियमाच्या कलम ११ (४) अन्वये दुर्लक्ष करील . 

उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी आवश्यक आहेत 
त्याबद्दल नाशिक विभागाच्या आयुक्तांची खात्री होईल तर संपादन 
अधिनियमांच्या कलम २१ (१ ) अन्वये तशा अर्थाची एक अंतिम 
अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात लवकरच प्रसिद्ध करण्यात 
येईल . संपादनाचे काम जर अंशत : किंवा संपूर्णत : सोडून देण्यात 
येईल तर ती वस्तुस्थिती महाराष्ट्र शासन राजपत्रात रीतसर अधिसूचित 
करण्यात येईल . 

उक्त जमिनींचे नकाशे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) , मध्यम पाटबंधारे 
प्रकल्प , धुळे यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहण्याकरिता 
उपलब्ध आहेत . 

कार्यकारी अभियंता , मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प , क्रमांक १, धुळे यांनी 
त्यांचेकडील पत्र क्रमांक धुमप्रवि - १ / भूसं- १११६ / सन २०१६, दिनांक ६ 
एप्रिल २०१६ अन्वये संपादन अधिनियमाच्या कलम ४० प्रमाणे उक्त 
जमिनींचे शीघ्र संपादन करण्याची विनंती केली आहे . असे शीघ्र 
संपादन करणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झाली आहे. सबब , 


३५१/ ३ 


० 


०० 


३५१/ २ 


० 


० ०० 


३४९ / १ 


० 


o oo 


३४९ / २ 


० 


०० 


३४९ / ३ 


० 


) ०० 


३४८ 


० 


) ०० 


३४७/ १ 


० 


२९२ 


० 


oo 


० 


० ०० 


२८१ 


० 


०० 


२९१ 


० 


) ०० 


० 


00 


० 


०० 


० 


० ०० 


१२० 


० 


० ०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ४ - १० , २०१७ / वैशाख १४ - २० , शके १९३९ 


२३ 


परिशिष्ट - १ - चालू 

संपादन करावयाचे क्षेत्र 


परिशिष्ट - १ – चालू 

संपादन करावयाचे क्षेत्र 


गट नंबर 


गट नंबर 


ला . ला . 


पो . ख . 


ला . ला . 


पो . ख . 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 
मौजे लामकानी-- चालू 


हे . आर 
मौजे रामी-- चालू 


___ 


३६२ 


.. 


१ २२ 


१४३ / १ 


० १९ 


३६४ / १ - क 


० 


LTI 


० ०० 


१४३/ २ 


३५३ 


० ०० 


० 


१४३/ ३ 


३६/ २ -१- ब/ ६ 


० ०१ 


० 


१४२/ २ 


३६/ २ - १ - ब/ २ 


० 


० ५७ 


०० 


१४२/ ४ 


३४४ 


० 


० ०५ 


०० 


१४१/ २ - ब 


३४३ 


० 


० ०७ 


० ०० 


१४१/ १ 


२८८ 


. .. ० ५५ 

परिशिष्ट - २ 
सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 


० ५७ 


० 


२८३ 


० 


00 


प्रकल्पाचे नाव. - वाडी, शेवाडी मध्यम प्रकल्प 


८७ 


० 


० 


४९ 


०३ 


१०० 


० 


० ०० 


प्रकल्पाचे प्रयोजन . - मौजे लामकानी , बेहेड व रामी, तालुका 
शिंदखेडा , उजवा मुख्य कालवा , सांडवा क्रमांक ४२६० ते १०२०० 
साठीचा पुरवणी प्रस्ताव . 

परिशिष्ट - ३ 


१०१ 


० 


० ०० 


७१ 


० 


० ०८ 


१०८ / २ 


० 


२५ 


० ०० 


विस्थापनाबाबत तपशील 
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबत तपशील निरंक आहे . 


११६ 


० 


० ०१ 


परिशिष्ट - ४ 


१२१ 


० 


० १७ 


० ०० 


११९ / २ 


.. 


० ०७ 


oo 


१३४ / १ - अ 


० 


०० 


सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 
वाडी शेवाडी प्रकल्पांतर्गत धुळे आणि शिंदखेडा तालुक्यातील 
५ हजार ९८० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येण्याचे प्रस्तावित आहे . 
त्यामध्ये तालुकानिहाय अनुक्रमे ३ आणि १ गावांचा समावेश आहे. या 
गावांचा सिंचन क्षेत्रामध्ये शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीला मोठा फायदा 
होणार आहे. उपजीविकेची साधने वाढून अन्नसुरक्षेची हमी मिळणार 
आहे. तसेच अर्थव्यवस्था सुधारायला मोठा वाव मिळणार आहे. म्हणून 
सदर प्रकल्प आणि त्याअंतर्गत करावयाची कामे लवकरात लवकर 
हाती घेण्यात येऊन प्रकल्प पूर्ण करण्याची शिफारस पूर्ण करण्यात 
येत आहे . 


१३४/ ३ 


० 


० 


४० 


00 


१३५/ १ 


० 


o० 


१३५ / १ - ब 


० 


० ०० 


१३५/ २- अ 


.. 


० 


० 


५५ 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ४ - १० , २०१७ / वैशाख १४ - २० , शके १९३९ 


परिशिष्ट - ५ 


याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


प्रशासक नियुक्तीचा तपशील 
प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही . 

रवींद्र भारदे, 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 

मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प , धुळे . 
धुळे , २५ एप्रिल २०१७. 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या सोबतच्या अनुसूची -तीन 
मध्ये दिलेली आहेत ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये 
कारणे नमूद करावीत ) ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश सोबतच्या 
अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, या 
सोबतच्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक 
असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) ; 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३, 
कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना 


जिल्हा जळगाव 


त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट- कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा कोणताही 
भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


क्रमांक भूसंपादन / मौजे गौंडखेड/ एसआर-९२/ २०१६ .- ज्याअर्थी, भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण- ११ / २०१४ /प्र. क्र. ७७ / अ-२, दिनांक 
१९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक 
नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे, तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम, २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
याच्या नियम १० च्या उपनियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबतच्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या 
स्वरूपाचे विवरण सोबतच्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे आणि 
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, 
जळगाव भाग, जळगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ४ - १०, २०१७ / वैशाख १४ - २०, शके १९३९ 


२५ 


अनुसूची - एक 


अनुसूची - तीन 


जमिनीचे वर्णन 


विस्थापन नाही. 


जिल्हा जळगाव, तालुका जामनेर , मौजे गोंडखेड 


अनुसूची - चार 
मौजे गोंडखेड , तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव येथील पाझर 
तलाव गोंडखेड थडनालासाठी संपादन . 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक/ 
सर्व्हे नंबर 


हे . आर 


___ अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे 

पदनाम - उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग , जळगाव . 


७१/ २ पै . 


० 


७० 


पो . ख . .. 


० ०७ 


७२/ ३ पै . 


० 


० 


७३/ १/ २ - अ पै. 


० 


FFFFF 


( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता - उपविभागीय अधिकारी , 
__ जळगाव भाग, जळगाव , जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार , 

आकाशवाणीजवळ, जळगाव , तालुका-जिल्हा जळगाव . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , 

त्या अधिसूचनेचा तपशील - क्रमांक ई- टपाल- २०१५/ ३२ /९५ / 

एसआर/९२/ २०१६, दिनांक ३ मार्च २०१६. 
टीप .-- 


० 


. 


. 


७३ / २- ब पै. 


० 


० 


७८ पै. 


० 


पो . ख . .. 


० 


७९ पै . 


० 


पो . ख . .. 


० 


८० पै . 


( १) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनीच्या आराखड्याचे 

उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग, जळगाव व कार्यकारी 
अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग , जळगाव यांचेकार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 
संपादित जमिनीतील हितसंबंधित व्यक्तींना उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध 
झालेल्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत जमीन संपादनाबाबत 
लेखी हरकती नोंदविता येतील . 
उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही पूर्ण 
होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचना उल्लेख केलेल्या जमिनीचा कोणत्याही 
व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनीवर बोजा व 
अडथळा करू नये. 


० 


पो . ख . .. 


० 


८१ पै . 


० 


७२/ २ पै . 


० 


७४ पै. 


.. 


० 


० ११ 


संबंधित तलाठी, गोंडखेड , तालुका जामनेर यांनी संबंधित ७/ १२ 
उताऱ्यावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी . 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : मौजे गोंडखेड , तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव 
येथील पाझर तलाव गोंडखेड थडनालासाठी संपादन करणेबाबत . 


( ५ ) दुय्यम निबंधक , जामनेर यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 
विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी . 

किशोर राजे निंबाळकर, 
जिल्हाधिकारी, जळगाव 

तथा समुचित प्रशासन. 
जळगाव , ६ एप्रिल २०१७. 


प्रकल्प कार्याचेवर्णन : मौजे गोंडखेड , तालुका जामनेर, जिल्हा 
जळगाव येथील पाझर तलाव गोंडखेड थडनालासाठी संपादन, 

समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन व पाणीपुरवठा. 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे४ - १० , २०१७ / वैशाख १४ - २० , शके १९३९ 


अनुसूची - एक 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३, 
कलम १९ नुसार प्राथमिक अधिसूचना 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


जिल्हा जळगाव , तालुका जामनेर , मौजे सुजदे 


जिल्हा जळगाव 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


२ 
हे . आर 


क्रमांक भूसंपादन/मौजे सुजदे/एसआर - ११ / २०१५ .- ज्याअर्थी, समुचित 
शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) (यात यापुढे 
ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या कलम ११ 


१२० पै . 


.. 


० 


५० 


च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 


करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/ एसआर/ ११ / २०१५ / १६ , दिनांक 
२१ सप्टेंबर २०१६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि 
त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसची 
" एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची 
“ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : मौजे सुजदे, तालुका जिल्हा जळगाव येथील 
खाजगी जमीन वाघूर डाव्या कालव्यावरील भादली वितरिकेच्या एस्केपसाठी 
संपादन करणेबाबत . 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे सुजदे, तालुका जिल्हा जळगाव 
येथील खाजगी जमीन वाघूर डाव्या कालव्यावरील भादली वितरिकेच्या 
एस्केपसाठी भूसंपादन करणेबाबत . 
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन व पाणीपुरवठा 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन - निरंक 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश - निरक 


आणि ज्याअर्थी, जळगाव (जिल्ह्याच्या) जिल्हाधिकाऱ्याने, कलम १५ 
च्या पोट- कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम (१) च्या 
तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


____ टीप.-- 


( २ ) 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांक्ष अनुसूची “ चार " 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे. 


( १ ) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे निरीक्षण 

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , जळगाव भाग , जळगाव तसेच 
कार्यकारी अभियंता , वाघुर धरण विभाग, जळगाव यांचे कार्यालयात 
निरीक्षण करता येईल . 
उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही पूर्ण 
होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचना उल्लेख केलेल्या जमिनीचा कोणत्याही 
व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनीवर बोजा व 
अडथळा करू नये . 
संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 

नोंद घ्यावी. 
( ४ ) दुय्यम निबंधक, जळगाव यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 
विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी. 

किशोर राजे निंबाळकर , 
जिल्हाधिकारी, जळगाव 

तथा समुचित प्रशासन . 
जळगाव , ७ एप्रिल २०१७ . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, 
जळगाव भाग , जळगाव यांना ( अधिसूचना काढण्यापूर्वी अधिकाऱ्याचे 
नाव व पत्ता नमूद करावा) पदनिर्देशित करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ४ - १० , २०१७ / वैशाख १४ - २० , शके १९३९ 


२७ 


वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत : 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १) (३) अन्वये 


आदेश 


( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना, ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे, तसेच ज्या व्यक्तींना 
शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक 


आहे . 


(ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , धार्मिक मिरवणुका, लग्न समारंभ , 
लग्नाच्या मिरवणुका हे कार्यक्रम. 


( क) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित प्रभारी 
पोलीस निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक यांची रीतसर परवानगी 
घेतली आहे , अशा व्यक्ती . 


क्रमांक डीसी/कार्या९- ब- १/६८८/ २०१७. - पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर 
यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/ १६५९ / २०१७, 
दिनांक ६ मार्च २०१७ चे पत्रानुसार अहमदनगर जिल्ह्यात विविध मागण्यांचे 
संदर्भात राजकीय पक्ष व विविध संघटनेचे कार्यकर्ते यांचेवतीने उपोषण , 
मोर्चा, रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू आहेत. 
तसेच हिंदू धर्मियांचेवतीने होळी, रंगपंचमी, तिथीप्रमाणे शिवजयंती असे 
विविध सण व उत्सव साजरे केले जाणार असलेबाबत कळविले आहे . 

वरील पार्श्वभूमीवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण 
निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या 
हद्दीत दिनांक ७ मार्च २०१७ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक १८ मार्च 
२०१७ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम 
३७ (१) ( ३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत पोलीस अधीक्षक , 
अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र दिनांक ६ मार्च २०१७ अन्वये विनंती 
केली व तशी माझी खात्री झालेवरून मी , राजेंद्र पाटील, अपर 
जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर, मला मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे 
कलम ३७(१)(३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून आदेशात 
नमूद केलेल्या कालावधीत व ठिकाणी धार्मिक कार्यक्रम वगळता कोणाही 
इसमास खालील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे : 

( अ) शस्त्रे, काठ्या, सोटे , तलवारी, भाले, सुरे , बंदुका , दंडे अगर 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल , अशी कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे ; 

( ब ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे ; 


प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत 
दिनांक ७ मार्च २०१७ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक १८ मार्च २०१७ 
रोजीचे २४ .०० वाजेपावेतोच्या कालावधीत जारी राहील . 

प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक ६ मार्च २०१७ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


राजेंद्र पाटील , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

अहमदनगर. 


अहमदनगर , ६ मार्च २०१७. 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१) (३ ) अन्वये 


आदेश 


( क) कोणत्याही व्यक्तीच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 
करणे ; 


( ड) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटके जवळ बाळगणे किंवा 
तयार करणे ; 


क्रमांक डीसी/ कार्या ९ -ब-१ / १०५४/ २०१७. - पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर 
यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा / प्रतिबंधात्मक आदेश / २२८३/ २०१७ , 
दिनांक १ एप्रिल २०१७ चे पत्रानुसार अहमदनगर जिल्ह्यात विविध मागण्यांचे 
संदर्भात राजकीय पक्ष व विविध संघटनेचे कार्यकर्ते यांचेवतीने उपोषण , 
मोर्चा, रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू आहेत . 
तसेच हिंदू धर्मियांचेवतीने दिनांक ४ एप्रिल २०१७ रोजी श्री राम नवमी 
उत्सव, जैन समाजाकडून दिनांक ९ एप्रिल २०१७ रोजी महावीर जयंती , 
दिनांक ११ एप्रिल २०१७ रोजी हनुमान जयंती व दिनांक १४ एप्रिल २०१७ 
रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती इत्यादी उत्सव साजरे करण्यात 
येणार असलेबाबत कळविले आहे . 

वरील पार्श्वभूमीवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण 
निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या 
हद्दीत दिनांक ४ एप्रिल २०१७ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक 
१७ एप्रिल २०१७ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१९५१ चे कलम ३७ (१) (३ ) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत 


( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे , गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 


( ई) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता धोक्यात 
येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे , हावभाव 
करणे किंवा सोंग आणणे, अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर वस्तू तयार 
करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ; 


( फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ, तसेच 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस, मिरवणुका काढणेस व पाचपेक्षा जास्त 
व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे४ - १० , २०१७ / वैशाख १४ - २० , शके १९३९ 


पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र दिनांक १ एप्रिल 
२०१७ अन्वये विनंती केली व तशी माझी खात्री झालेवरून मी , राजेंद्र 
पाटील, अपर जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर, मला मुंबई पोलीस अधिनियम, 
१९५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून 
आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व ठिकाणी धार्मिक कार्यक्रम वगळता 
कोणाही इसमास खालील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे : 


प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक ३ एप्रिल २०१७ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 

राजेंद्र पाटील , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

अहमदनगर . 


अहमदनगर , ३ एप्रिल २०१७. 


( अ) शस्त्रे, काठ्या, सोटे, तलवारी, भाले, सुरे , बंदुका , दंडे अगर 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल , अशी कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे ; 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ ( १), ( ३) अन्वये 


( ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे ; 


आदेश 


( क ) कोणत्याही व्यक्तीच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन क्रमांक कक्ष- १/पीओएल-१ /१२१० / २०१७. - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , 
करणे ; 

नाशिक ( ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष- १४ /३७ (१), (३)/ 
( ड) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटके जवळ बाळगणे किंवा 

१४४१ / २०१७, दिनांक ३० मार्च २०१७ अन्वये नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यातील 
तयार करणे ; 

विविध आंदोलने, धार्मिक सण, उत्सव व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था 

विषयक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास 
( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे , वाद्य वाजविणे ; 

अशा घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात . विविध कामगार संघटनांचे 
( ई) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता धोक्यात गेटबंद व साखळी उपोषण चालू असते . हिंदू-मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक 
येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे, हावभाव कारणावरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जातीय तणाव 
करणे किंवा सोंग आणणे, अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर वस्तू तयार 

निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . तसेच नाशिक जिल्ह्यातील 
करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ; 

मालेगाव हे शहर अतिसंवेदनशील असून मनमाड , बागलाण, येवला, 

चांदवड व इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत. जिल्ह्यात विविध 
(फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ, तसेच 

कंपन्या असून, कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस, मिरवणुका काढणेस व पाचपेक्षा जास्त 

होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने 
व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे . 

खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात दिनांक 
वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत : 

२ एप्रिल २०१७ चे ०० . ०० ते दिनांक १६ एप्रिल २०१७ चे २४ . ०० वाजेपावेतो 
( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना , ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 

मुंबई पोलीस कायदा , १९५१ चे कलम ३७ (१), ( ३) चे आदेश लागू 

करण्याची पोलीस अधीक्षक , नाशिक ( ग्रामीण) यांनी विनंती केली आहे . 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे, तसेच ज्या व्यक्तींना 
शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने पुढील दर्शविलेल्या कालावधीत 

नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द 

वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळण्यास 
( ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , धार्मिक मिरवणुका, लग्न समारंभ , 

मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , रामदास खेडकर , अपर 
लग्नाच्या मिरवणुका हे कार्यक्रम . 

जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक , मला मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम 
( क) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित प्रभारी ३७ (१), (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून खालील कृत्ये 
पोलीस निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक यांची रीतसर परवानगी ___ करण्यास मनाई करीत आहे. 
घेतली आहे, अशा व्यक्ती. 

( क) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका , सुरे , काठ्या किंवा 
प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत लाठ्या किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा 
दिनांक ४ एप्रिल २०१७ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक १७ एप्रिल प्राणघातक असतील, अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर 
२०१७ रोजीचे २४ .०० वाजेपावेतोच्या कालावधीत जारी राहील . 

बाळगणे ; 


आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ४ - १०, २०१७ / वैशाख १४ - २० , शके १९३९ 


२९ 


( ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ विनापरवानगी 
बरोबर नेणे ; 


( ग ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे, सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 
किंवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 

( घ ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा चित्राचे 
प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 

( ड ) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेष निर्माण 
होईल अशा घोषणा करणे, गाणी म्हणणे , वाद्ये वाजविणे ; 

( च ) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि 
तशी चिन्हे , फलक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू 
तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणे . 

हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, अशा व 
धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास 
तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार नाही. 


हनुमान जयंती आणि दिनांक १४ एप्रिल २०१७ रोजी डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर जयंती व गुड फ्रायडे असे सण - उत्सव साजरे होणार आहेत. 

दिनांक ४ एप्रिल २०१७ रोजी श्री राम नवमीनिमित्त श्री रामाची शोभायात्रा, 
श्री राम जन्मोत्सव, श्री राम मंदिरावर भाविकांची दर्शनासाठी गर्दी, 
अन्नदान इत्यादी कार्यक्रम आयोजित होणार आहेत. दिनांक ९ एप्रिल 
२०१७ रोजी महावीर जयंतीनिमित्त भगवान महावीर यांची शोभायात्रा/ 
मिरवणुका काढण्यात येणार आहेत. दिनांक ११ एप्रिल २०१७ रोजी 
हनुमान जयंतीनिमित्त हनुमानाच्या मंदिरावर पूजा-अर्चा करून भंडारा 
( अन्नदान) करण्यात येणार आहे. दिनांक १४ एप्रिल २०१७ रोजी जिल्ह्यात 
डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती निमित्ताने शहरी व ग्रामीण भागात 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचेप्रतिमा पूजन , पुतळा पूजन , सामुहिक बुद्ध 
वंदना, मोटार सायकल रॅली, मिरवणुका, व्याख्यानमाला, सांस्कृतिक व 
सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतात . तसेच आरपीआय गट , 
भिमसेना व इतर दलित संघटनांतर्फे डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती 
साजरी करून मिरवणुका काढण्यात येतात . तसेच दिनांक १४ एप्रिल 
२०१७ रोजीच गुड फ्रायडे असून त्यानिमित्त ख्रिश्चन बांधव चर्चमध्ये 
जाऊन प्रार्थना करणार आहेत . 


तसेच मुंबई पोलीस कायदा, कलम ३७ (३) अन्वये संबंधित तालुका 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचपेक्षा 
जास्त समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळींस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस, 
मोर्चा, सभा इत्यादींकरिता मनाई करीत आहे . 

सदरहू निबंध लग्नकार्य, राष्ट्रीय सण, धार्मिक कार्यक्रम , आठवडे 
बाजार अगर प्रेतयात्रेचे जमावास लागू होणार नाही. त्याचप्रमाणे हा 
आदेश पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी , 
कर्मचारी यांना तसेच सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित 
तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे अशा 
व्यक्तींना लागू राहणार नाही . 


तरी जिल्ह्यातील श्री राम नवमी , महावीर जयंती , हनुमान जयंती, 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती व गुड फ्रायडे अशा महत्त्वाच्या सण व 
उत्सव कार्यक्रमाचे वेळी समाजकंटकांकडून कोणत्याही प्रकारे अनुचित 
प्रकार घडून जिल्ह्यात किरकोळ घटनेवरून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

त्याअर्थी, नंदुरबार जिल्ह्यातील कार्यक्षेत्रात सार्वजनिक शांतता, सुव्यवस्था 
व सुरक्षितता राखण्याकरिता मी , राजेंद्र बा . डहाळे, पोलीस अधीक्षक , 
नंदुरबार , मला मुंबई पोलीस अधिनियम २०१२ चा क्रमांक XXIV (मुंबई 
पोलीस अधिनियम १९५१ चे संक्षिप्त नाव बदल) ( सन १९५१ चा मुंबईचा 
अधिनियम , कलम २२ ) अन्वये व इतर प्राप्त अधिकाराचा वापर करून 
पुढीलप्रमाणे आदेश करीत आहे . 


सदरचा आदेश दिनांक २ एप्रिल २०१७ चे ००. ०० वाजेपासून ते 
दिनांक १६ एप्रिल २०१७ चे २४ . ०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात 
( पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) अंमलात राहील . 
सदरचा आदेश माझ्या सहीनिशी व शिक्क्यानिशी दिला असे. 

रामदास खेडकर , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

नाशिक . 


नाशिक , ३१ मार्च २०१७. 


दिनांक ३ एप्रिल २०१७ चे ०० .०१ वाजेपासून ते दिनांक १७ एप्रिल 
२०१७ चे २४ . ०० वाजेपावेतो नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व पोलीस स्टेशन 
प्रभारी अधिकारीकिंवा त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , २०१२ चा क्रमांक XXIV (मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे 
संक्षिप्त नाव बदल) ( सन १९५१ चा मुंबईचा अधिनियम, कलम २२) मुंबई 
पोलीस अधिनियम ( सन १९५१ चा मुंबईचा अधिनियम कलम २२ वा ), 
कलम ३६ मधील पोट - कलम अ ते फ प्रमाणे पुढील बाबतीत लेखी 
किंवा तोंडी आदेश आपआपल्या हद्दीत देण्यास अधिकार राहतील : 


पोलीस अधीक्षक यांजकडून 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१२ चा क्रमांक XXIV ( मुंबई पोलीस 
अधिनियम, १९५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३६ चे मनाई आदेश 

आदेश 
क्रमांक जिविशा/ सण- उत्सव/मनाई आदेश/ १००३/ २०१७ . - ज्याअर्थी, 
नंदुरबार जिल्ह्यात दिनांक ४ एप्रिल २०१७ रोजी श्री राम नवमी , दिनांक 
९ एप्रिल २०१७ रोजी महावीर जयंती , दिनांक ११ एप्रिल २०१७ रोजी 


( अ) रस्त्यावरील किंवा रस्त्याने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा जमावातील 

लोकांनी कशा रितीने चालावे, त्यांची वर्तणूक किंवा वागणूक कशी 
ठेवावी याविषयी निर्देश देणे ; 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ४ - १० , २०१७ / वैशाख १४ - २० , शके १९३९ 


( ब ) अशा कोणत्याही मिरवणुका कोणत्या मार्गाने व कोणत्या वेळी सदरच्या आदेशाचा भंग केल्यास महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१२ 

काढाव्यात किंवा काढू नये, असे मार्ग व अशा वेळा विहित करणे ; चा क्रमांक XXIV (मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) 
( क) सर्वमिरवणुकींच्या, जमावाच्या प्रसंगी व पूजाअर्चेच्या सर्व जागेच्या 

( सन १९५१ चा मुंबईचा अधिनियम , कलम २२) कलम १३४ प्रमाणे अपराध 
आसपास पूजाअर्चेच्या वेळी कोणताही रस्ता किंवा सार्वजनिक होईल . 
जागा, जेथे गर्दी होणार असेल किंवा अडथळा होण्याचा संभव 

हा आदेश माझे सही , शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३१ मार्च २०१७ 
असेल अशा सर्व बाबतीत अडथळा होऊ न देण्यासाठी निर्देश 

रोजी दिला आहे. 
देणे ; 

राजेंद्र बा . डहाळे , 
( ड ) सर्व रस्त्यांवर किंवा रस्त्यांमध्ये , घाटात किंवा घाटांवर , सर्व 

पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार . 
धक्क्यांवर किंवा धक्क्यांमध्ये आणि सार्वजनिक स्नानाच्या, कपडे 
धुण्याच्या व उतरण्याच्या जागेच्या ठिकाणी व जागेमध्ये , जत्रा, 

___ नंदुरबार , ३१ मार्च २०१७. 
देवळे आणि इतर सर्व सार्वजनिक स्थळी सुव्यवस्था राखणेकामी 
निर्देश देणे ; 

जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
( इ) कोणत्याही रस्त्यात किंवा रस्त्याजवळ किंवा सार्वजनिक जागेत 
किंवा जागेजवळ वाद्य वाजविण्याचे किंवा गाणी गाण्याचेकिंवा 

____ वाचले : (१) पोलीस अधीक्षक, धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ 
ढोल, ताशे व इतर वाद्य वाजविण्याचे आणि शिंगे व इतर कर्कश 

प्रतिबंधक आदेश/१२३९ / २०१७, दिनांक २५ मार्च २०१७. 
वाद्ये वाजविण्याचे विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे 

( २) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ ( १), (३ ). 
बाबत निर्देश देणे ; 

आदेश 
( ई) कोणत्याही सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही 

क्रमांक ड/कक्ष-३/एमएजी-२/ कावि/ ४५८/ २०१७. - उपोद्घातात नमूद 
सार्वजनिक करमणुकीचे ठिकाणी ध्वनिक्षेपकाचा उपयोग करण्याचे 

अ. क्र . १ अन्वये पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी दिनांक ४ एप्रिल २०१७ रोजी 
विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणेकामी निर्देश देणे ; 

राम नवमी हा सण साजरा करण्यात येणार आहे. त्यानिमित्ताने सर्व राम 
( फ ) सक्षम प्राधिकाऱ्याने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१२ चा क्रमांक 

मंदिरांवर विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात 
XXIV (मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) येतात . दिनांक ९ एप्रिल २०१७ रोजी महावीर जयंती व दिनांक ११ एप्रिल 
( सन १९५१ चा मुंबईचा अधिनियम , कलम २२ ) कलम ३३ , ३५ , ३७ २०१७ रोजी हनुमान जयंती निमित्तानेविविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात 
ते ४० , ४२, ४३ आणि ४५ या अन्वयेदिलेल्या कोणत्याही आदेशास येणार आहेत . दिनांक १४ एप्रिल २०१७ रोजी दलित बांधवांतर्फे 

अधीन असलेले व त्यास पुष्टी देणारे योग्य आदेश देणे. डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती साजरी करण्यात येणार आहे. 
यापुढे मी , असाही आदेश देतो की , कोणीही व्यक्तीने सदरचा आदेश 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त मिरवणुका काढण्यात येतात , 
लागू असेपर्यंत नंदुरबार जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात मिरवणुका, जाहीर सभा , 

तसेच विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येते . त्यामुळे 
मोर्चे, निदर्शने, पदयात्रा इत्यादी कार्यक्रम पोलीस स्टेशन प्रभारी अधिकारी 

सण-उत्सव काळात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
किंवा पोलीस स्टेशन येथे नेमणुकीस असलेले पोलीस निरीक्षक , सहायक 

नाकारता येत नाही. करिता वरील पार्श्वभूमी लक्षात घेता कायदा व 
पोलीस निरीक्षक , पोलीस उपनिरीक्षक किंवा त्यांचे वरिष्ठ यांचेकडून 

सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून दिनांक १ एप्रिल 
तारीख, वेळ, जागा, आरास, मिरवणुकीचा मार्ग, त्यात दिल्या जाणाऱ्या 

२०१७ चे ०० .०१ वाजेपासून ते दिनांक १५ एप्रिल २०१७ रोजीचे २४ . ०० 
घोषणा, आगाऊ निश्चित केल्याशिवाय आयोजित करू नये. तसेच संबंधित 

वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा , कलम ३७ ( १), ( ३) चे प्रतिबंधात्मक 
पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन करावे. 

आदेश जारी होणेस विनंती आहे . 
सदरचा आदेश संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात दिनांक 

__ तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकामी पोलिसांना 

मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल 
३ एप्रिल २०१७ चे ०० . ०१ वाजेपासून ते दिनांक १७ एप्रिल २०१७ चे २४ . ०० 

व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेवरून संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील 
वाजेपावेतो लागू राहील. 

कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण 
सदरहू आदेश आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास लागू ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी , डॉ . दिलीप पांढरपट्टे, 
राहणार नाही . 

जिल्हादंडाधिकारी, धुळे, मला उपोद्घातात नमूद अ. क्र . २ अन्वये मुंबई 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे ४ - १० , २०१७ / वैशाख १४ - २० , शके १९३९ 


३१ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचले : (१) महसूल शाखा, जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडील पत्र 

क्रमांक जमीन-४ / कावि / २०१७/ ३३ / १९ / २८१ , दिनांक 

२७ मार्च २०१७. 
(२) फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १४४ (१), (२ ) 

खालील आदेश. 


आदेश 


क्रमांक दंडप्र/१ / कावि - १०९७७/ २०१७. - ज्याअर्थी, दिनांक २ एप्रिल २०१७ 
रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांचेमार्फत राज्यसेवा पूर्व परिक्षा-२०१७ 
ही जळगाव शहरातील एकूण १५ उपकेंद्रांवर सकाळी १०. ३० ते दुपारी 
१३. ०० वाजेपर्यंत व दुपारी १४. ३० ते १७. ०० वाजेपावेतो घेण्यात येणार 
आहे. सदर परीक्षेच्या वेळी गैरप्रकार होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही. तसेच परीक्षा केंद्राच्या ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्थेस बाधा उत्पन्न 
होण्याची शक्यता असलेबाबत उपोद्घातातील ( १) अन्वये माझे निदर्शनास 
आणून देण्यात आले आहे. 


पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१), (३) नुसार प्राप्त असलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास पुढील 
कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे : 
( अ) सोटे , तलवारी, बंदुका , भाले, सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 

अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 
( ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक 

पदार्थकिंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 
( क) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , साधने 

इत्यादी तयार करणे, जमा करणे आणि बरोबर नेणे ; 
( ड ) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, हावभाव 

करणे अथवा सोंग आणणे ; 
( इ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 
( फ ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; 
( ग) सभा घेण्यास, मिरवणूक काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त 
___ व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; . 
( ह) उपविभागीय दंडाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांनी दिलेल्या 
__ परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे, रॅली, सभा ; 

वरील कलम ३७ (१), ( ३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू 
घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच 
शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तिना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे , त्यांना लागू होणार 
नाहीत . 

तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (३) नुसार 
उपविभागीय दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तिचा 
समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस ( जमावास ) किंवा मिरवणुकीस 
मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा , मिरवणुका, मोर्चे इत्यादी 
परवानगीबाबत पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने उपविभागीय 
दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय 
घेऊन परवानगी द्यावी . अशी देण्यात आलेली परवानगी, तसेच लग्न 
मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास 
सदर निबंध लागू नाहीत . 

हा आदेश दिनांक १ एप्रिल २०१७ रोजीचे ०० .०१ वाजेपासून ते दिनांक 
१५ एप्रिल २०१७ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात 
राहील. 

सदरचा आदेश हा दिनांक ३० मार्च २०१७ रोजी माझे सही व 
कार्यालयाचेशिक्क्यानिशी दिला असे . 

डॉ . दिलीप पांढरपट्टे , 
जिल्हादंडाधिकारी , धुळे . 


त्याअर्थी, सदर परीक्षा केंद्रांचे ठिकाणी गैरप्रकार होऊ नये व त्याठिकाणी 
शांतता व सुव्यवस्थेस बाधानिर्माण होऊ नये, यासाठी खबरदारीचे उपाय 
म्हणून मी,किशोर राजेनिंबाळकर, जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ ( १) ( २) खाली प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. 


दिनांक २ एप्रिल २०१७ रोजी सकाळी ९. ३० ते दुपारी १८ . ०० वाजेपावेतो 
जळगाव शहरातील एकूण पंधरा ( १५ ) परीक्षाकेंद्राचे १०० मीटर परिसरात 
कोणीही प्रवेश करू नये. सदर आदेश परीक्षार्थी, नियुक्त कर्मचारी , 
अधिकारी, पोलीस, होमगार्ड यांचेसाठी लागू होणार नाही. 


सर्व संबंधितांवर वैयक्तिकरित्या नोटीस बजाविण्यास पुरेसा कालावधी 
नसलेने फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (२) नुसार आदेश 
एकतर्फी काढण्यात येत आहे . 


सदरचा आदेश हा दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजी माझे सही व 
कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे . 


किशोर राजेनिंबाळकर , 
जिल्हादंडाधिकारी , जळगाव . 


धुळे , ३० मार्च २०१७. 


जळगाव , ३१ मार्च २०१७. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


